RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ८ , अंक १० ] 


गुरुवार , मार्च १७ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४.- महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) 

अधिनियम , २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम 


पृष्ठे 
१-२ 


1 


दिनांक १६ मार्च २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम 
माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


1 


सतीश वाघोले , 
प्रभारी सचिव ( विधि विधान ) , 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ . 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १७ मार्च २०२२ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशतींचे विनियमन ) अधिनियम , २०१७ यामध्ये 

सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम , . 
ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०१७ यात सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या 

' 
वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

१ . या अधिनियमास , महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) ( सुधारणा ) संक्षिप्त नाव . 
अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 


व 


२०१७ चा 
महा . ६१ . 


( १ ) 


भाग चार - २६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च १७ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ 


व 


1 


महा . ६१ . 


१ ची सुधारणा . 


सन २०१७ चा 

२ . महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) अधिनियम , २०१७ ( यात यापुढे २०१७ चा 
महाराष्ट्र 

ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम " असा केलेला आहे ) , याच्या कलम १ मधील , पोट - कलम ( ३ ) ऐवजी , पुढील 
अधिनियम क्रमांक 
६१ याच्या कलम पोट - कलम दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ३ ) ( क ) कलम ७ खेरीज करून , या अधिनियमाच्या तरतुदी , दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी 
नोकरीवर ठेवणाऱ्या आस्थापनांना लागू असतील . 

( ख ) कलमे ७ व ३६ क यांच्या तरतुदी , दहापेक्षा कमी कर्मचारी नोकरीवर ठेवणाऱ्या आस्थापनांना 
लागू 

असतील . " . 
सन २०१७ चा ३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मधील , खंड ( छ ) वगळण्यात येईल . 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
६१ याच्या कलम 
१७ ची सुधारणा . 
सन २०१७ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३६ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
६१ यामध्ये नवीन 

कलम ३६ क 
समाविष्ट करणे . 


४ . 


नामफलक 
मराठीत असणे . 


" ३६ क . ( १ ) कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम 
७ लागू आहे त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक , देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असेल : 

परंतु , अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडे , देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
भाषेतील व लिपीतील नामफलक देखील असू शकतील : 

परंतु आणखी असे की , मराठी भाषेतील अक्षरलेखन , नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक 
असेल आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार , इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा 
लहान असणार नाही . 


1 


( २ ) ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते , अशी आस्थापना , नामफलकावर 
महान व्यक्तींची किंवा गड - किल्ल्यांची नावे लिहिणार नाही . " . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 

STATIONERY AND 
PRINTING , PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 

ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


